विभागीय पदोन्नती समिती 
पुर्नगठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : संकीर्ण-२०२०/(प्र.क्र.१९/२०२०)/आ(वर्ग-२) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० जानेवारी २०२०. 


संदर्भ : १. शासन आदेशा क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.११८/२०१७)/आ वर्ग-२ दि.११ जून, २०१९. 
२. सा.प्र.वि., शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/का.१२ दि. ०१/०८/२०१९. 
शासन निर्णय :- 
जलसपंदा विभागच्या क्षेत्रीय आस्थपनेवरील उप अभियंता (स्थापत्य / यांत्रिकी / विद्युत व यांत्रिकी), 
वरिष्ठ भू - वैज्ञानिक-गट - अ तसेच विशेष अधीक्षक, सहायक भूवैज्ञानिक, उपमृद सर्वेक्षण अधिकारी आणि 
वैज्ञानिक अधिकारी - गट-ब या पदावर पदोन्नतीसाठी पात्र अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची शिफारस करण्याकरीता 
संदर्भ क्र.१ च्या शासन आदेशान्वये विभागीय पदोन्नती समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समिती 


अधिक्रमित करुन सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र. २ मधील शासन निर्णयात नमूद सुचना विचारात 
घेऊन पुढीलप्रमाणे पुनर्गठीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम विभागीय पदोन्नती समितीवरील पद 
| १. | सचिव (लाक्षेवि) अध्यक्ष 
२ उप सचिव (प्रशा) सदस्य तथा मागासवर्गीय प्रतिनिधी 
३. | अवर सचिव (संनि) सदस्य 
४. । कक्ष अधिकारी आ (वर्ग-२) सदस्य सचिव 


उक्त समिती पुर्नगठण होईपर्यंत किंवा पुढील आदेश निर्गमित होईपर्यंत अस्तित्वात राहिल. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००१३०१५५२५१५९२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Uddhav Rabhaji 


Dahiphale 


(उध्दव र. दहिफळे) - 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
प्रधान सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 
सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 
उप सचिव (प्रशा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अवर सचिव (संनि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. कक्ष अधिकारी आ (वर्ग-२, जलसपंदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


०८ “७ AD -5 


